पुणे जिल्ह्यातील खेड, आंबेगाव व शिरुर 
तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण 
मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती 


करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.१३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक- २२ जुले, २०२४ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.का-२/रेशा/८६/११५८/सन २०२४, दि.०२/०२/२०२४. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये पुणे 


जिल्ह्यातील खेड, आंबेगाव व शिरुर तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग, प्रमुख जिल्हा 


मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, पुणे 


यांनी सदर रस्ते दर्जोत्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 


परिषद, पुणे यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 


शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 


परिषद, पुणे यांचा ठराव विचारात घेऊन पुणे जिल्ह्यातील खेड, आंबेगाव व शिरुर तालुक्‍यातील 
खालील इतर जिल्हा मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा क्रमांक 
लांबी (कि.मी) 

ह । खेड जेरवाडी पारगाव तर्फे | इतर जिल्हा ।(०/०० ते ८/५००) १०४.१७० । प्रमुख जिल्हा 
खेड अवसरी खुर्द | मार्ग-६० ८.५०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-२४६ 
पिंपळगावखडकी  थापलिंग ।ग्रामीण मार्ग- |।(०/०० ते १/५००) 
शिंगवे वळती भागडी पिंपरखेड १७५ १.५०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.१३/नियोजन-२ 


वडनेर फाकटे aed [ग्रामीण मार्ग- ((०/०० ते 2/00) 
गणेगाव खालसा चिंचोली २३६ २.०० कि.मी. 
कान्हूर जातेगाव बु. जातेगांव 
खु. ते रामा-५५ रस्ता. (ता. 
खेड, आंबेगाव व शिरुर) 


ता. खेड एकूण लांबी १२.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- । (०/०० ते 3/00) 
२३८ ३.०० कि.मी. 


इतर जिल्हा | (०/०० ते ६/००) 
मार्ग-३३ ६.०० कि.मी. 
इतर जिल्हा । (०/०० ते २/३००) 
मार्ग-२४ २.३०० कि.मी. 
प्रजिमा क्र. १३ मधील ०.७०० कि.मी. 
aU लांबी 
प्रजिमा क्र. २१ मधील ०.६५ कि.मी. 
54 लांबी 
इतर जिल्हा | (०/०० ते ९/४००) 
मार्ग-२९ ९.४०० कि.मी. 
इतर जिल्हा | (0/00 ते ५/५००) 
मार्ग-२६ ५.५०० कि.मी. 
इतर जिल्हा | (०/०० ते ७/००) 
मार्ग-३९ ७.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (0/00 ते ¥/00) 
६३ ४.०० कि.मी. 


ता. आंबेगाव एकूण लांबी ३७.२०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- । (०/०० ते ५/६००) 
८४ ५.६०० कि.मी. 
प्रजिमा क्र-१४ मधील ०.५०० कि.मी. 
ठप लांबी 
इतर जिल्हा | (०/०० ते १०/००) 
मार्ग-१४० | १०.०० कि.मी. 
प्रजिमा क्र. ५१ मधील १.५०० कि.मी. 
ay लांबी 
इतर जिल्हा | (0/00 ते ११/६३०) 
मार्ग-१५१ | ११.६३० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते 3/200) 
७४ ३.२०० कि.मी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.१३/नियोजन-२ 


इतर जिल्हा । (0/00 ते ६/४४०) 
मार्ग-१५२ । ६.४४०कि.मी. 
प्रजिमा-२३ मधीळ ०.५० कि.मी. 
ठप लांबी 
रा.मा. १०३ मधील १.७० कि.मी. 
ठप लांबी 
इतर जिल्हा | (०/०० ते ८/३००) 
मार्ग-१४२ । ¢.300 कि.मी. 
इतर जिल्हा | (0/00 ते ९/८००) 
मार्ग-१५३ ।९.८००कि.मी. 


ता. शिरुर एकूण लांबी ५४.९७० कि.मी. 


एकूण १०४.१७० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील, पुणे जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १०४.१७० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (५५७३.६५० + 
१०४.१७०) म्हणजेच ५६७७.८२० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ८४.८७० 
कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१४३६.२१०-८४.८७०) म्हणजेच १३५१.३४० कि.मी. इतकी होईल. 
तसेच ग्रामीण जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १९.३०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(९५९८.०९६-१९.३००) म्हणजेच ९५७८.७९६ कि.मी. इतकी होईल. 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०७२३१४४६४४१२१८ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN On No cOVERMENTOF MAHARASHTRA PUBLIC WORKS 


4.20=3021 bf955fefd7 1ffadSdd7c97769147f1 9aca6383a1 2fed6cff4B49d7 
8e224a, postal ch 


KACHARE ren 
(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

) अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ 
च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच 
केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.१३/नियोजन-२ 


प्रत - 
१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई 
२) जिल्हाधिकारी, पुणे. 
3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 
४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) विभाग, पुणे. 
५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
७ रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


